मृद व जलसंधारण विभागास मंत्रालय विस्तार 
इमारतीतील पोटमाळा, दालन क्र. एम-८ व 
एम-९ येथील जागा वाटप करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय, क्र.शाकाजा-१११८/प्र.क्र.१०९/भाग-१/२०१८/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: ७ जून, २०१९ 


संदर्भ - शासन निर्णय, क्र.शाकाजा-१११८/प्र.क्र.१०९/भाग-१/२०१८/२२, दिनांक १९.१२.२०१८ 


शासन निर्णय : - 

ग्राम विकास विभागाची मंत्रालय विस्तार इमारतीमधील पोटमाळा, दालन क्र. एम-८ व एम-९ येथे 
कार्यरत असलेली कार्यासने बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, मुंबई येथे स्थलांतरीत करुन रिक्‍त होणारी 
९९१.५० चौ.फूट जागा मृद व जलसंधारण विभागास वाटप करण्याबाबत संदर्भाधीन दिनांक १९.१२.२०१८ 
च्या शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आलेले आदेश LE करण्यात येत आहे. 
2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६०७१५४००८६२०७ असा आहे. हा BT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Pradnya Prakash क्ण 


ion Depart ‘ode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.2 ab5c13648« 19424ee4584da4e7 2f3f6f06dfd6b1eaa2 
5 a W. a n t 20fc9de68f36473, cn=Pradnya Prakash Sawant 
Date: 2019.06.07 15:45:02 +05'30' 
(प्र. प्र. सावंत ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
सर्व सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य 
. मा.सभापतींचे सचिव/मा.अध्यक्षांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधान मंडळ, मुंबई 
४. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिवांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 
. सर्वमंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०. सह सचिव (का.२२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. उप/सह सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
१२. उप/सह सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
१३. कार्यकारी अभियंता, इलाखा ठशाहर (सा.बां) विभाग, बांधकाम भवन, २ रा मजला, मर्झबान रोड, 
फोर्ट, मुंबई-०१. 
१४. उप अभियंता, दक्षिण उपविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एम.टी.डी.सी.समोर, मुंबई. 
१५. शाखा अभियंता, मंत्रालय शाखा (स्थापत्य), सा.बां. मंत्रालय आवार, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
१६. निवडनस्ती. 


